बुलढाणा जिल्ह्यातील ६ इतर 
जिल्हा मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.११२/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २० जून, २०१८ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे पत्र 
क्र.का२(२)/दर्जोन्नती/२०१८/१०५३ दि. २३/०३/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
बुलढाणा जिल्ह्यातील ८ इतर जिल्हा मार्ग रस्ते हे प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव 
शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, बुलढाणा यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी 
केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या तसेच रस्त्यांचा एकुण होणारा 
वापर तसेच जिल्हा परिषद, बुलढाणा यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, बुलढाणा यांचा ठराव विचारात घेऊन बुलढाणा जिल्ह्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत करण्यात येत 
आहेत. 


दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा | साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक लांबी नंतरचा 
(कि.मी.) क्रमांक 
i प्रमुख राज्यमार्ग-१३ (राष्ट्रीय महामार्ग- इतर । (0/00 ते 22/00) २२.०० प्रमुख 
७५३ ए) ते असोला जहॉगीर - सिंदखेड जिल्हा कि.मी. जिल्हा 
राजा - शिवणी टाका- डावरगांव रस्ता. मार्ग मार्ग-९३ 
१७५ 
2. प्र.जि.मा.३२ पासून बायगांव ते शिवणी इतर | (०/०० ते २१/८००) २१.८०० | प्रमुख 
आरमळ सुरा - सरंबा - नारायणखेड- । जिल्हा कि.मी. ।जिल्हा 
निमगांव गुरू ते प्र.जि.मा.३७ ला मार्ग मार्ग-९४ 
जोडणारा रस्ता. १७६ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.११२/नियोजन-२ 


a देऊळगांव राजा - गिरोली बु.- निमखेड इतर | (0/00 ते 94/00) १५.०० | प्रमुख 
- गोळेगांव - तुळजापूर - पळसखेड - जिल्हा कि.मी. ।जिल्हा 
मलकदेव - बोराखेडी बावरा ते मार्ग मार्ग-९५ 
राज्यमार्ग-५१ ला जोडणारा रस्ता. १८० 
४. अंचली प्रजिमाला जोडणारा ते शिवणी इतर । (०/०० ते २४/००) २४.०० प्रमुख 
टाका -पांगरखेड - महारखेड - आडगांव । जिल्हा कि.मी. जिल्हा 
राजा- सोनोशी - खैरगड रस्ता. मार्ग मार्ग-९६ 
१५५ 
ष्‌. राज्यमार्ग- ५१ ते जऊळका - इतर । (0/00 ते २१/५००) २१.५०० । प्रमुख 
पिंपळगांकुडा ते लिंगा (देवगड) रुम्हणा- | जिल्हा कि.मी. जिल्हा 
सोयंदेव -खैरगड - धानोरा -बोरखेडी - मार्ग मार्ग-९७ 
जिल्हा रस्ता. १५६ 
६. सावंगी - वाघजाई - जळगांव - सावखेड | इतर | (०/०० ते २८/१००) | २८.१०० | प्रमुख 
तेजन - वाघोरा ते प्रमुख जिल्हा मार्ग-३७ | जिल्हा कि.मी. ।जिल्हा 
पर्यंत रस्ता. मार्ग मार्ग-९८ 
१६९ 
एकूण १३२.४०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील बुलढाणा जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या लांबीत १३२.४०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२०९६.६४० कि.मी. + १३२.४००) 
म्हणजेच २२२९.०४० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग लांबीत १३२.४०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी 
(१६६४.१४० - १३२.४००) म्हणजेच १५३१.७४० कि. मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८०६२११११७१८४८१८ असा आहे. हा ART 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
: रि htra, 


Prashant ५ प 
Vina ya krao Patil eps 02 


Date: 2018.06.21 11:17:58 +05'30' 


(प्रशांत पाटील ) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


) विभागीय आयुक्त, अमरावती. 

) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.११२/नियोजन-२ 


३) जिल्हाधिकारी,बुलढाणा. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलढाणा. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, बुलढाणा (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलढाणा. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


(0, ८४ 


2६2) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


